महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.देयक-०६२३/प्र.क्र.२२७/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १ ऑगस्ट, २०२३. 


विषय :- लावण्य को. ऑप. हौ. सोसायटी, मुलुंड (प), मुंबई येथील पोलीस विभागाची 
सदनिका क्रमांक बी-२६ च्या अंतर्गत दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


संदर्भ :- 9) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, 
(सुधारित शा.नि.क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र. ३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल 2094), 


२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. 
१३४, अनुक्रमांक ०५ 


३) पोलीस सह आयुक्‍्त(प्रशासन), पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई 
यांचे पत्र दि. २०/०२/२०२३. 


शासन निर्णय :- 


TAM सह आयुक्‍्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांनी लावण्य को. ऑप. 
हौ. सोसायटी, मुलुंड (प), मुंबई येथील पोलीस विभागाची सदनिका क्रमांक बी-२६ च्या अंतर्गत 
दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देणेबाबत प्रस्ताव सादर 
केलाआहे. 

२. कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई यांनी रु. 
४,७५,२४८/- (अक्षरी रुपये चार लाख पंच्याहत्तर हजार दोनही अठठेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचे 
खालीलप्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


अ.क्र. | कामाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 


हृ MOW of Room no B-2& Lavanya CHS Ltd | Rs ४,७५,२४८/- 
Gurukrupa Nagar Mulund (W) Repairs to 
Polymwer Plaster Painting & WC Unit 


३. सदर अंदाजपत्रक सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुर्ला उपनगर 
यांनी तयार केळे असून, कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी व 
अधीक्षक अभियंता, मुंबई मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केले आहे. तसेच, 
मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी त्यास तांत्रिक मान्यता 
प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः देयक-०६२३/प्र.क्र.२२७/पोल-७ 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-पाच (सुधारीत शा.नि.क्र. 
विअप्र- २०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ पृष्ठ क्र.६८ व सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परि.क्र. १३४, अ.क्र. १० मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरुस्तीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यता 
धरुन) मान्यता देणे व खर्चास मंजूरी देण्याचे प्राधिकार शासनास प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार, उपरोक्‍त रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 

२) सादर केलेल्या अंदाजपत्रातील रकमेमध्येच खर्च भागविण्यात यावा. 

३) खर्चाचे अंदाज सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वाक्षांकित करावेत. 


५. उक्त खर्च "मागणी क्र.बी १, गृहविभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, (०२) शहर पोलीस 
(०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) २०५५ ००९७, २७ - गौण बांधकामे" या 
SERNA खर्ची घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६ हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, 
अ.क्र.१०, अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Cos हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०३११४४३५०९२९ हा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, p de=400032, st=Mah 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39 
fc5561071b4a70. 


pseudonym=D53E4970DA18F4240576F3F34F92F7EQ69E6A52A, 
79C09BA352C5B3E65B2591 13F1 CDCFAB29FB961D 
4EA9A24411D7F622D2ED206F, NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2023.08.03 11:46:54 +05'30" 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई 
) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


ee 


o~ 


षु 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई. 
2) निवड नस्ती (पोळ-७. 


£33) 


S 


(३ 


-0 7 


पृष्ठ २ पैकी २ 


